भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांच्या 
आस्थापनेवरील गट “अ” आणि गट “ब” मधील 
राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या सन- २०२१ मधील 
विभागीय परिक्षांचा निकाल जाहीर करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्र. एमएनए-०१२१/ प्र.क्र.०१/उद्योग-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २३ मार्च, २०२१ 


वाचा:- सा. प्र. विभाग, शासन निर्णय क्र.विपधो-२६२०/प्र.क्र.१९/का.१७, दि.२२.०९.२०२० 


शासन आदेशा : 


भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील गट-अ आणि गट-ब मधील 
राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या सेवाप्रवेशोत्तर विभागीय परिक्षा दि.२७.०२.२०२१ व दि.२८.०२.२०२१ या 
कालावधीत रामनगर भारत विद्यालय, रामनगर, नापगूर येथे आयोजित करण्यात आली होती. सदर 
विभागीय परिक्षेचा निकाल सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविण्यात आला आहे. 
२. संचालक, भूविज्ञानव खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर 
निकाल संबंधीत उमेदवारांच्या Pesta आणावा. त्याचप्रमाणे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन 
अधिसूचना दि.११ एप्रिल २०१९ मधिल नियम क्र.११ नूसार जो उमेदवार परिक्षेमध्ये पहिल्या प्रयत्नात उत्तीर्ण 
होईल आणि कोणत्याही प्रश्नपत्रिकेमध्ये ७५ टक्के किंवा जास्त गुण मिळवेल san उमेदवाराच्या बाबतीत 
विशेष गुणवत्तेची नोंद त्यांच्या गोपनिय अहवालामध्ये घेण्यात यावी. तसेच नियम क्र.१२ अन्वये उमेदवार 
(अधिकारी) जो परिक्षेमध्ये अनुत्तीर्ण झाला असेल परंतु कोणत्याही प्रश्नपत्रिकेत ५५ टक्के किंवा जास्त गुण 
Wie केलेले असतील तर त्याला त्याच्या पुढील संधीमध्ये त्या प्रश्नपत्रिकेत पुन्हा उपस्थित राहण्याची 
आवऱ्यकता नाही, त्यास उत्तीर्ण होण्यापासून सुट राहील. 
३. भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील गट-अ आणि गट-ब मधील 
राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या सेवाप्रवेशोत्तर विभागीय परिक्षा नियमांमध्ये उत्तरपत्रिका फेरतपासणी करण्याबाबत 
तरतुद नाही. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परीक्षा-१०८८/प्र.क्र.३५/१७, दि.२५ एप्रिल १९८८ 
मधील तरतुदीनूसार ज्या उमेदवारांना गुणांची फेरमोजणी करावयाची आहे, SIM उमेदवारांनी आपले अर्ज 
परीक्षेचा निकाल जाहिर झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत संचालकांमार्फत शासनास पाठविणे आवश्‍यक 
राहील. त्यानंतर आलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. 


४. सदरपरिक्षेकरिता एकुण ४३ उमेदवारांनी अर्ज केला होता व सर्व ४३ उमेदवार परिक्षेकरिता उपस्थित 
होते. तसेच सदर परिक्षेच्या निकाळाची नोंद संबंधीत उमेदवारांच्या सेवापुस्तकात संचाळनालयाने/ संबंधीत 
कार्यालय प्रमुखांनी न चुकता घ्यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः एमएनए-०१२१/ प्र.क्र.०१/उद्योग-९ 


प्‌. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०३२३१६३९०५२०१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Digitally signed by RAVINDRA VASANTRAO 


GURAV 
Date: 2021.03.24 11:56:09 +05'30' 
(रविंद्र गुरव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर 
२. कार्यासन उदयोग-९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्र.एमएनए-०१२१/०१/उद्योग-९ चे विवरणपत्र, दि.२३.०३.२०२१ 


भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील गट-अ आणि गट-ब मधील 
राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या दि.२७.०२.२०२१ व दि.२८.०२.२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या विभागीय 
परिक्षांचा पेपरनिहाय (प्रश्नपत्रिकानिहाय) गुणदर्शक तत्का / निकाल :- 


अ.क्र. । परिक्षार्थीचे नाव पेपर क्र.१ । पेपर क्र.२ | पेपर क्र.३ पेपर क्र.४ शेरा 
भाग-१ | भाग-२ | एकुण । उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण 

a श्रीमती अफरोजबेग | ०१ ५७ ६३ २५ ०५ ३० अनुत्तीर्ण 
2 श्री.अजित पाटील ६२ ६२ &3 33 23 ५६ उत्तीर्ण 
३ श्री.अमर देवेकर ७२ ६४ ७३ ३४ १९ ५३ उत्तीर्ण 
४ श्री.अमोल थोरात ६६ ६६ ६४ ३७ १४ ५१ उत्तीर्ण 
५ MAA कळसकर | ६१ ६८ ६३ ३५ १९ ५४ उत्तीर्ण 
६ श्री.आनंद पाटील ६१ ५४ ५८ 23 १२ ३५ अनुत्तीर्ण 
9 श्री.अतुल दोड ५६ ५९ ६० २४ २१ ४५ उत्तीर्ण* 
८ श्रीमती भाग्यश्री जोशी । ५९ ६० ५५ १८ faa | २९ अनुत्तीर्ण 
९ श्री.भानुचंद्र कोलप्याक | ७३ ७७ ७३ ३५ ३२ ६७ उत्तीर्ण 
शिक ० श्रीमती दिपाली ठाकरे । ६७ ५७ पश २४ २५ ४९ उत्तीर्ण* 


ee i] q श्रीमती धनश्री लांजेवार | ७० ७५ ६९ २९ ३९ ६८ उत्तीर्ण 
१२ श्री.देग्विजय पाटील =| ६२ ७० ६८ ३४ ३५ ६९ उत्तीर्ण 
१३ MN (ye चव्हाण ६५ ५६ ७१ ३७ 22 ५९ उत्तीर्ण 
१४ श्रीमती दिव्या वर्मा ६८ ६७ ७० ३६ २० ५६ उत्तीर्ण 
१५ श्रीमती हर्षा विधाते ८३ ६२ ६५ २९ १६ ४५ उत्तीर्ण* 
१६ श्री.इम्रान होख ६६ Gig Pe) ३६ २७ ६३ उत्तीर्ण 
१७ श्री.केशोर घोडके ६२ ६० ६४ २६ २० ४६ उत्तीर्ण* 
१८ श्रीमती मिनाक्षी माने ७१ ५३ ६७ २९ १९ ४८ उत्तीर्ण* 
१९ श्रीमती निलिमा जाधव । ६५ ६७ ७३ 33 २९ ६२ उत्तीर्ण 
२० श्री.नेखिळ अपराजित । ७९ ट्र ५८ ३४ २९ &3 उत्तीर्ण 
२१ श्रीमती प्रमिळा चापळे । ७८ ७६ ७३ २७ २७ ५४ उत्तीर्ण 
२२ श्रीमती प्रिती चुटे ६६ ८३ ७३ २७ २९ ५६ उत्तीर्ण 
२३ श्री.रणज्योतसिंग सोखी । ६४ ७१ ७० २० ३९ ५९ उत्तीर्ण 
२४ श्री.रविद्र मारबते Yo Yo ५० २२ २५ ४७ उत्तीर्ण* 
२५ श्री.रोहन ठवरे ५८ ६३ ६७ २५ २० ४५ उत्तीर्ण* 
२६ | ad रोहिणी चव्हाण । ६५ ५७ ५६ ३९ १६ ५५ उत्तीर्ण 
२७ श्री.सचिन वाढवे ५० ६१ ६३ २५ १७ ४२ अनुत्तीर्ण 
2¢ श्री.सैफ अहमद ७८ ६७ ७३ ३० ३४ ६४ उत्तीर्ण 
२९ श्री.संदिप पाटील ६५ ७२ ७३ ३१ २९ ६० उत्तीर्ण 
३० श्रीमती सिमा चक्रवर्ती | ७८ ७२ ६६ Be २७ ६० उत्तीर्ण 


३१ श्री.शिरिष नाईक ७४ ७६ ७० ३८ २५ &3 उत्तीर्ण 
३२ श्री.श्रीकांत होळके ७१ ६८ ६१ ३४ २७ ६१ उत्तीर्ण 
३३ श्री.सुधीर कुकडे ७१ ७५ ५७ ४० ३९ ७९ उत्तीर्ण 
३४ श्री.सुनिल SCAR ६३ ७० ६६ 38 ४० ७९ उत्तीर्ण 
३५ श्री.सुरेश नैताम ७५ ६६ ६५ ४१ ३५ ७६ उत्तीर्ण 
३६ श्री.सुयोग जगताप ७० ७१ ५७ ३६ २२ ५८ उत्तीर्ण 
३७ श्रीम. तक्षशिला गजभिये | ७२ ६१ ५६ ३२ १८ ५० उत्तीर्ण 
३८ | श्री.उमेश बरडे ५० ५७ ६२ poo | १७ १७ अनुत्तीर्ण 
३९ श्री.वसीम सय्यद ७३ ६० ७१ ३५ २९ gv उत्तीर्ण 
४० श्रीम. विदया खरबडकर । ६६ ष्ट ७० ३७ १५ 42 उत्तीर्ण 
४१ श्री.विनय राठोड ५५ ५५ &8 Q¢ २० ४८ उत्तीर्ण* 
४२ श्री.विशाल धांडे ६२ ७२ ७१ ३० २३ ५३ उत्तीर्ण 
४३ श्री.विवेक घुले ५४ ६६ ७० २९ २८ ५ उत्तीर्ण 


*टिप :- उपरोक्‍त विवरणपत्रातील अनुक्रमांक ७, १०,१५, १७,१८, २४, २५ आणि ४१ येथील उमेदवारांना उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन 
अधिसूचना दि.११.०४.२०१९ Helles नियम क्र.१० अन्वये एका पेपरसाठी सुट देण्यात आली आहे. 


